डॉ.सुभाष पुंडलिक घोलप, 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब 
यांची सेवा उसनवारी तत्वावर 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.१९४/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला 
SPAY टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २३ जून, २०२२. 


शासन Beat :- 


डॉ.सुभाष पुंडलिक घोलप, वैद्यकीय अधिकारी गट-ब,उपजिल्हा रुग्णालय, भिवंडी, जि.ठाणे 
येथे कार्यरत आहेत. त्यांची आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई या कार्यालयामध्ये सहायक 
संचालक, आयुष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून १ 
वर्षाकरिता “उसनावरी तत्वावर” नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१६१७१९२६०४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pp R E M A N A N D ) Digitally signed by PREMANAND DYANESHWAR SONTAKKE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 


HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=248f3abd91 9bce9c4e6855Sabc7e467b111c53a87e167 
DYA N E S H WA R dcec566a40a12ae53cd, postalCode=400032, harasht 
serialNumber=89357E84059779C4AD0939BABA47BE1D7999CB1 
D37B914BDF76F412B21AAC1AF, cn=PREMANANI 


SONTAKKE Eee eae 
प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा मुंबई, 


०८ Av AD -5 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.१९४/सेवा-१ 


५. सहसंचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ ठाणे. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,ठाणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे. 

९. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१०.वैद्यकीय अधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय, भिवंडी, जि.ठाणे. 

११.डॉ.सुभाष पुंडलिक घोलप, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय 
यांचे मार्फत) 

१२.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निवडनस्ती सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


